अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र. ३०/का.१४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१८ 


शासन seat : - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४(१ ते ४(४ मधील तरतूदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (रुपये ९३००-३४८०० + TS 
वेतन रुपये ४४००) या संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत 
असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
(१) (२) (३) 
वि श्री.सं.म.पाठक, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
संशोधन अधिकारी (मुल्यमापन), विभागीय नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर (श्री.कळमकर यांच्या बदलीने Rad होणाऱ्या पदी) 
२ | श्री.रा.कृ.कळमकर, जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । कार्यालय, जिल्हा नागपूर 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (रिक्‍त पदावर) 
जिल्हा नागपूर 
3 श्री.म.शं.गेडाम, जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा कार्यालय, जिल्हा यवतमाळ 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (श्री.पेंदाम यांच्या दिनांक ३०/६/२०१८ रोजीच्या 
जिल्हा यवतमाळ सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
षि श्री.रा.ग.सोनखासकर, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती 
जिल्हा अकोला (रिक्‍त पदावर) 
५ | श्री.एस.व्ही.बनसोडे, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । कार्यालय, जिल्हा बीड 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (श्रीम.मिसाळ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
जिल्हा औरंगाबाद 
g श्रीमती शी.वै.मिसाळ, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 


जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी 
कार्यालय, जिल्हा बीड 


नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा 
औरंगाबाद 
(श्री.बनसोडे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


शासन Sea क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र. ३०/का.१४२७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 

7 श्री.प्र.व. पाटील, जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । कार्यालय, जिल्हा रत्नागिरी 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (Raq पदावर) 
जिल्हा रायगड 

८ | श्री.शा.सं.सोनावणे, संशोधन अधिकारी (नक्षलग्रस्त भागाचा विशेष कृती 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । आराखडा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (रिक्‍त पदावर) 
जिल्हा मुंबई उपनगर 

९ श्रीमती दि.श्री.धावरे, संशोधन अधिकारी (कोष्टकोकरण), मुख्य 
संशोधन अधिकारी (प्रमा), मुख्य कार्यालय, कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 

हि o श्री.एन.एम.प्रभूदेसाई, संशोधन अधिकारी , राष्ट्रीय उत्पन्न (जिल्हा उत्पन्न), 
संशोधन अधिकारी, राष्ट्रीय उत्पन्न (भांडवल  । मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
निर्मिती), मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी  । मुंबई 
संचालनालय, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 

णं q | श्री.ज्ञा.ना.घोलप, संशोधन अधिकारी, परिवहन आयुक्तांचे कार्यालय, 
संशोधन अधिकारी, विक्रीकर आयुक्तांचे मुंबई 
कार्यालय, मुंबई (श्री.लाड यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

१२ | श्री.एस.सी.लाड, संशोधन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
संशोधन अधिकारी, परिवहन आयुक्तांचे मुंबई (श्री.शिंदे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणार्‍या 
कार्यालय, मुंबई पदी) 

१३ | श्री.र.वि.गावित, संशोधन अधिकारी, विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा | मुंबई 
च समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (श्री.घोलप यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
मुंब 

7 ४ | श्री.सं.कृ.शिदे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
संशोधन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, | नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा 
मुंबई मुंबई उपनगर 

(श्री.सोनावणे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

१५ | श्री.एस.बी.व्हरसाळे, संशोधन अधिकारी (मुल्यमापन), विभागीय 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । आयुक्तांचे कार्यालय, जिल्हा नाशिक 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, | (रिक्‍त पदावर) 
जिल्हा अहमदनगर 

१६ | श्री.गो.का.ठिदे, सांख्यिकी अधिकारी (नि), अर्थ व सांख्यिकी 


सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा नंदूरबार 


संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 
(Raq पदावर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र. ३०/का.१४२७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
रि ७  श्री.सु.चं.बहिरम, जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव कार्यालय, जिल्हा नंदूरबार 
विकास), मानव विकास (Raq पदावर) 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार 

१८ | श्री.श.ना.माळी, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी | नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा 
कार्यालय, जिल्हा सातारा सातारा 

(रिक्‍त पदावर) 

१९ | श्री.दि.शि.पवार, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा । नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर 
सांगली (रिक्‍त पदावर) 

२. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास तो 


अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी पात्र ठरेल. 

३. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून त्या 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच बदली केलेल्या पदावर वरील 
अधिकारी त्यांना देय / अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीत रुजू न झाल्यास संबंधित कार्यालयाने त्यांचे वेतन काढू 
नये. कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिक्षाधीन कालावधी नियमित करण्यात येणार नाही. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक - सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४, दिनांक २/६/२००३ मधील परिशिष्ट-१, नियम क्रमांक 
९(१४)(एफ) SIRT क्र.२ नुसार सक्तीचा प्रतिक्षा काळावधी निर्माण होण्यास जबाबदार ठरणाऱ्या सबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


४. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सात दिवसांच्या आत करावी. 
अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत 
कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, 
अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई- 
प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमखांची राहील. 

५. काही अधिकारी बदली आदेझाचे पालन करीत नाहीत त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळा उत्पन्न होतो 
असे निदर्शनास आले आहे. यास्तव वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांना देय / अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीतच 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. याबाबत दिरंगाई झाल्याचे व शासन Beara भंग झाल्याचे निदर्डानास आल्यास 
संबंधितंविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

६. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्याबाबतच्या आणि त्यांनी कार्यभार 
स्विकारल्याच्या आदेझाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी.. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन SIS क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र. ३०/का.१४२७ 


७. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३११३३८३९४८१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१८. 
१९८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
. Digitally signed by Vanita Narayan Jadhav 
Va n | ta N a fa ya n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84felaa 


J a d h a V 3f9bdc30c060e0431223f, cn=Vanita Narayan Jadhav 


Date: 2018.06.01 11:07:14 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 

मा. मुख्यमंत्री/मा. मंत्री नियोजन)/ मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त (सर्व) 

आयुक्त (विक्रीकर), विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 

आयुक्त (परिवहन), परिवहन आयुक्तांचे कार्यालय, Foors 

जिल्हाधिकारी (सवी 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सर्व सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्व) 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, नागपूर / यवतमाळ / अकोला 
/अमरावती /औरंगाबाद /रायगड / मुंबई उपनगर / मुंबई / अहमदनगर /सातारा / सोलापूर / 
नंदूरबार / सांगली 

जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नंदूरबार 

अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (का.१४२१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर / यवतमाळ / अकोला /अमरावती 
/औरंगाबाद /रायगड / मुंबई उपनगर / मुंबई / अहमदनगर /सातारा /सोलापूर / नंदूरबार / बीड 
/रत्नागिरी / सांगली 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


